नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट- 
अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२६/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
2. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२६/नवि-२७, 
दि.०६.०३.२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 


संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीबाबत प्राप्त झालेले आक्षेप विचारात घेऊन उप संचालक, 


नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 


तात्पुरती ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये अंतिम करण्यात येत आहे. 


३. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर 


रचना (गट-अ / राजपत्रित) या पदावरील अधिकाऱ्यांची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ मधील 


अंतिम ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या 


न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व 


प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 


अधीन राहून तसेच, उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ 


नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदळ झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२६/नवि-२७ 
त्याचप्रमाणे, सदर ज्येष्ठता सूची श्री.न.भा.नागरगोजे, सहायक संचालक, नगर रचना यांनी 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.४११/२०२० व 


श्री.सु.ल.कमठाणे, सहायक संचालक, नगर रचना यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.३५४/२०२० वरील अंतिम 


न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून अंतिम करण्यात येत आहे. 


Be सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३१००३१२०८२९०३२५ 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 


VIJAY CHAUDHARI 


00 दशन 
KA R B H A R | Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = URBAN 


(> HAU DHARI _ D&vELorMeNT DEPARTMENT 


Date: 2023.10.03 16:13:37 +05'30' 


सहपत्र:- परिशिष्ट “अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना यांना 

(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 

२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना. 

४. निवडनस्ती (नवि-२७) 


समम सस 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Taras (दिनांक- नू 
नियुक्तीचा । महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना- 
मार्ग वर्ष) 


y 
०९/११/२०१२ ०९/११/२०१२ । २१/०१/२०२६ मास्टर डिग्री प्लॅनिंग, 
डी.आ्किटेक्वरल असि., 


पदोन्नत । २६/०२/१९६७ ०२/०२/२०१५ | ०२/०२/२०१५ | २८/०२/२०२५ सो.ई., बी.ई. 
(सिव्हिल), एम.टेक. (टी. 


डू 


श्री.मोहम्मद रजा खान | सरळसेवा | ०५/०१/१९६८ 


सरळसेवा | २५/०७/१९७१ ११/०३/२०१९ | ११/०३/२०१९ | ३१/०७/२०२९ | SLE. (सिव्हिल), एम.टेक. | दि.१९.०७.२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये 
ae संचालक, नगर 
रचना पदावर पदोन्नत. 
श्रीमती जयश्रीराणी पदोन्नत । २२/१२/१९६७ इ.मा.व. ०५/०३/२०२१ । ०५/०३/२०२१ | ३१/१२/२०२५ States. 
बाळकृष्ण सुर्वे एएमआयई 
एम.टेक.(1॥&९), मे 


श्रीमती सुप्रिया प्रभाकर थुल ०३/१२/१९८४ अ.जा. ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/१२/२०४२ 
आकाश टिकाराम पदोन्नत | १७/०८/१९७६ २४/०५/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०३४ १ 
बागुल एम.ई. (' & CP) 
श्री.अशोक बाबूराव पाटील | पदोन्नत | ०७/०४/१९६८ ०८/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०४/२०२६ बो.ई.सिव्हिल 
ए.आय.टी.पी. 


अ. 7 na कर्मचाऱ्याचे | संबंधित मतारीख षि संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शं अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक नाव 'पदावरील (दिनांक- रुजू दिनांक (दिनांक- दिनांक 
नियुक्तीचा । महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-।| महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


a ae |... ee ee बी... ee ee 

८ ८ श्री.श्रीकांत मारुतीराव पदोन्नत | ०७/०५/१९६८ खुला ०८/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०५/२०२६ बौ.ई.सिव्हिल, 

शिना 

९ ९ ,धनंजय शिवगोंडा खोत | पदोन्नत । २७/०८/१९६८ | भ.ज.(क) । ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०२६ .इ.सिव्हिल, 

ee ee he 1 | 

१० १० श्री.विजय बाबाराव शेडे | पदोन्नत | ०१/१०/१९६८ अ.जा. ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०९/२०२६ | बो.ई.सिव्हिल, 

शिना 

| 
नागरगोजे एम.टेक. (T & CP) 


१२ १२ श्री.संजयकुमार नेमोचंद | पदोन्नत | २८/०४/१९६७ | वि.जा.(अ) | ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०४/२०२५ बो.इ.सिव्हिल, 
चव्हाण एम.प्लॅनिंग, अबन 

प्लॅनिंग, एम.ई., 

टी अँन्ड सीपी 


एम.टेक. (T & CP) 
कमठाणे ए.आय.टी.पी. सेवानिवृत्त. 
बाघमोडे एम.टेक (T & CP) 

एम.प्लॅनिंग (रिजनल) 


१७ | १७ ।श्रो.हषल चंद्रकांत बाविस्कर सरळसेवा | ०४/०१/१९८० अ.जा. १३/०७/२०२१ | १३/०७/२०२१ | ३१/०१/२०३८ | बो.आचं. (B.Arch), 
एम.सी.पी.(॥॥() 
(Masters in City 

Planning) 


अ. 7 शि कर्मचाऱ्याचे | संबंधित मतारीख a संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शि अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक नाव पदावरील । (दिनांक- रुजू दिनांक (दिनांक- दिनांक 
नियुक्तीचा । महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-। महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 
£?| 6 | .____ a [७ | ८ हील... शॉ 


१८ श्री.प्रमोद भाऊराव गावंडे | पदोन्नत | २३/०८/१९६६ इ.मा.ब. ०९/०६/२०२२ | ०८/०६/२०२२ | ३१/०८/२०२४ | बो.ई.सिव्हिल, एम.टेक 
(T. & ९.7.) जुलै, २०१७ 


(T& CP) 


२० २० श्री.प्रमाकर गणपत नाळे | पदोन्नत । ०१/०६/१९६५ इ.मा.ब. ०९/०६/२०२२ | ०९/०६/२०२२ | ३१/०५/२०२३ | डी.सो.इं., बो.इ.सिव्हिल, 
(दिव्यांग) एम.टेक (T& CP) 
(अस्थीव्यंगता) 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 


VIJAY KARBHARI DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, C = IN 
harashtra, O = GOVERNMENT O} 


iT 
MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 


CHAUDHARI शकर 
Date: 2023.10.03 16:13:52 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


